वाचा : 


महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाच्या 
संदर्भात मा.सर्वोच्च न्यायालयातील 
दाखल याचिकेसाठी तज्ञ समितीची 


पुर्नरचना करण्याबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
शासन निर्णय, क्रमांक : मकसी-१००३/प्र.क्र.३५/२०२२/३६ 
सामान्य प्रशासन विभाग 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २९ नोव्हेंबर, २०२२. 


१ शासन निर्णय, क्र.: मकसी-१००३/प्र.क्र.०१/२००३/३६, दि.०३.०३.२००३. 


२) शासन निर्णय, H.: मकसी-१००३/प्र.क्र.०१/२००३/३६, दि.०५.०१.२००५. 

३) शासन निर्णय, H.: मकसी-१००८/१६७/प्र.क्र.३५/३६, दि.०५.०१.२००९. 

४ शासन निर्णय, H.: मकसी-१३१६/३४८/प्र.क्र.९२/२०१६/३६, दि.२९.०८.२०१७. 
५) शासन निर्णय, H.: मकसी-१००२/प्र.क्र.०१/२००३/३६, दि.२४.०५.२०२२. 


महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नासंदर्भात दि.१२.०२.२००३ रोजीच्या मंत्रीमंडळ बैठकीमध्ये झालेल्या 
निर्णयानुसार राज्य शासनाने केंद्र शासन व कर्नाटक शासन यांच्याविरोधात मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल 
केलेल्या दाव्यासंदर्भात कायदेशीर सल्ला देण्यासाठी प्रा.एन.डी.पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली ०३ जणांची तज्ञ 
समिती संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये गठीत केली होती. त्यानंतर संदर्भाधीन क्र.२ येथील शासन 
निर्णयान्वये या समितीची पुर्नरचना करण्यात आलेली होती. प्रा.एन.डी.पाटील, (अध्यक्ष, तज्ञ समिती) यांच्या 
निधनामुळे व संदर्भाधीन क्र.३ व ४ येथील शासन निर्णयान्वये नेमलेल्या २ समिती सदस्यांच्या राजीनाम्यामुळे 
संदर्भाधीन क्र.२ येथील शासन निर्णय अधिक्रमीत करुन, तत्कालीन मा.मंत्री (जलसंपदा) श्री. जयंत पाटील 
यांच्या अध्यक्षतेखाळी तज्ञ समितीची संदर्भाधीन शासन निर्णय, दिनांक २४.०५.२०२२ अन्वये पुनर्रचना 
करण्यात आली होती. दिनांक ३०/०६/२०२२ रोजी नवीन झासन अस्तित्वात आले असल्याने तज्ञ समितीचे 
खालीलप्रमाणे पुनर्गठन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याप्रमाणे वरील सर्व शासन निर्णय अधिक्रमित 
करुन पुढीलप्रमाणे तज्ञ समिती गठीत करण्यात येत आहे. 


अ.क्र नाव पद 
fete =] मा. खासदार श्री. धैर्यशील माने अध्यक्ष 
२ अँड. राम आपटे सदस्य 
३ श्री. दिनेश लक्ष्मणराव ओऊळकर सदस्य 
४ | अँड. र.वि.पाटील विशेष निमंत्रित 
५ | प्रधान सचिव व वरिष्ठ विधी सल्लागार, विधी व न्याय विभाग विशेष निमंत्रित 
६ | सचिव/ प्रधान सचिव/ अपर मुख्य सचिव (सीमा प्रश्न) सदस्य सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः मकसी-१००३/प्र.क्र.३५/२०२२/३६ 


सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२११३०१३५७०९८००७ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


RASHTRA, ou=GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT, 


JANA JIVA VALVI - 
(of. जि. वळवी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
मा.राज्यपालांचे प्रधान सचिव, 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 


मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, 

सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 

सर्व संबंधित सदस्य/ fears निमंत्रित (पत्राव्दारे), 

मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 

अपर मुख्य सचिव (प्र.सु., र.व G1), सामान्य प्रशासन विभाग यांचे स्वीय सहायक, 
निवडनस्ती, कार्यासन-३६, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


